पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 


me) 


aN 


Cc 
ae 


mn 


८. 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल,२०२१ 
. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 


दिनांक 23 एप्रिल, २०२१ 


. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 


दिनांक १ जुले, २०२१ 


. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जुले,२०२१ 
. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 


दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१ 


. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३३५/पापु-२३, 


दिनांक २ सप्टेंबर, २०२१ 


. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 


दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२१ 
शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 
दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधीळ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 


अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी संबंधित 


जिल्हा परिषदांना “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य (२२१५१९१४), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षातर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रुपये 
४३८.८७ ळाख इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक २, ३, ५, ६, ७ व ८ च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा 
विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी 
शासनाने मंजूरी fest आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. आता सदर 
जिल्हा परिषदांचा सन २०२१-२२ मधील एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन या जिल्हा 
परिषदांना पुढील वेतन अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, 
अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षाखाली 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी एकूण रुपये १,२८,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी अठ्ठावीस लाख Wat) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


x ee सन 2029-22 करीता 22949898 A या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 22949898 
= as लेखाशिर्षाखाली वितरीत करावयाचे अनुदान खाली वितरीत करण्यात येत असलेले 

र ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) एकूण अनुदान (अक्षरी रुपये) 

| 9 | ? 3 8 

P| नांदेड ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

2 | यवतमाळ ४००००० रूपये चार लाख फक्त 

३ | सांगली ४००००० रूपये चार लाख फक्त 

| रत्नागिरी ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

एकूण १२८००००० रूपये एक कोटी अठ्ठावीस लाख फक्त 

२. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, यांना आहरण व सविरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


येत आहे. सदर अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक 
राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या a offline पद्धतीने 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


3. सदर निधी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सन 
२०२१-२२ या अर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर Hor असून या निधीचा 
अन्य कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता 
संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या 
विवरणपत्रातील एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा 
परिषदेने त्वरीत शासनाच्या निदर्जानास आणावी. 


3: वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. पुढील निधीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा परिषदेने सदर रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावे. 


. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- 
ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम 
करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून, २०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१७०९०६७२२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 


Wd: 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी/सातारा. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी/सातारा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी/सातारा) 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगळी/ 
रत्नागिरी/सातारा. 


माहितीस्तव 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दिनांक २५ जानेवारी, 2022 
सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 
| 9 श्री. बाबु मदारसाब ३१.०७.२०२१ 
२ | श्री. माधवसिंग गणुसिंग वॉलमन ३१.०७.२०२१ 
3 | दत्ता देवजी खानसोळे मजूर [| 3१.०५.२०२४ 
४__ | श्री. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड AMR | 39.02.2022 
५ श्री. बालाजी हरिभाऊ सुर्यवंशी वॉलमन ३०.०६.२०२१ 
& | श्री. सुनिळ दासराव पाठक ३१.१२.२०२५ 
७ | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूरे चौकोदार ३०.०४.२०२२ 
¢ | श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर पंपचालक ३०.११.२०२३ 
९ श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर || ३१.०३.२०२८ 
| 90 श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलळवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
| 99 | श्री. गंगाधर लक्ष्मण पुठ्ठेवाड वॉलमन ३१.०८.२०२२ 
92. | श्री. गोविद गणपती इंबीतवार मजूर | 3१.०३.२०२३ 
१३__ | श्री. बाबाराव ठांकर पांगरेकर मजूर | 39.09.2023 
१४ | श्री. शो. नबी. शा. हुसेन मजूर | 30,0§ 2023 
१५ श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन |मजूर | 39.08.2023 
१६ श्री. WRT HX WHS ।मजूर | 39.04.2028 
१७ | श्री. रमेश केरबा लोखंडे चौकीदार २८.०२.२०२५ 
१८ श्री. हणमल्लु भुमन्ना नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
१९ | श्री. बळी व्यंकोबी शिदे AGRE |___3०.०४.२०२३ 
20. | महंमद जिलानी म. कासिम चौकीदार ३१.०३.२०२५ 
29. | श्री. भगवान गणा हुलकुले मजूर | 3१.०१.२०२३ 
२२__ श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर |___३०.०६.२०२८ 
23 श्री. उस्मान शो. चांद AM | ३१.०८.२०२८ 
ag | श्री. भास्कर नामदेव दुडकीकर  |मजूर [| ३१.०३.२०३० 
२५_ | श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर ।मजूर | ३१.०३.२०२७ 
2g श्री. उत्तम hard होडाळे चौकीदार ३१.१२.२०२७ 
२७ श्री. गंगाधर संभाजी बासरे चौकीदार ३०.०४.२०२२ 
२८__ श्री. अर्जुनरि सिंग ठाकुर |मजूर | 39.02.2022 
२९ | श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकीदार ३०.११.२०२७ 
३० | श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकीदार ३०.११.२०२४ 
39 श्री. मगदुम शो. गुलाबसाब Ame | 30.02.2024 
32 श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर चौकीदार २८.०२.२०२५ 
33 श्री. विलास संभाजी कदम चौकीदार ३०.०९.२०२७ 
३४ श्री. खुशाल नागोराव केंद्रे चौकोदार ३१.१२.२०२४ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


३५_ | श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉलमन २९.०२.२०२८ 
३६ श्री. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन ३०.०६.२०२५ 
३७ | 3. अ. रहेमान अ. बासीद चौकीदार ३१.०५.२०२६ 
3¢ | श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर | फिटर ३१.०७.२०२५ 
३९ श्री. म. युसुफ इस्माईल कनिष्ट अभियंता ३१.०७.२०२७ 
यवतमाळ जिल्हा परिषद 
| 9 श्री. पी. व्ही. चौधरी अटेन्डन्ट ३१.१०.२०२१ 
2 श्री. एस. एल. दळवे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 
3 श्री. ए. एम.गुल्हाणे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 
सांगली जिल्हा परिषद 
| 9 श्री. शिवाजी नरसिंह पाटील पंप ऑपरेटर ३०.०६.२०२१ 
२ | al. बाबासाहेब मानाप्पा बंडगर मजूर | 39.04.2022 
3 श्री. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर | 3१.०३.२०२५ 
8 | श्री. बाबासाहेब अकबर समलेवाळे |मजूर | 39.04.2023 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
ka श्री.इ.पी. अवसरे संगणक ३१.१२.२०२२ 
२ | श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे संगणक ३१.०८.२०२५ 
3 श्री. एस. व्ही. साळवी संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
५ | Si}. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
६ | at. पी. एन. शिदे कनि. सहा. ३१.०५.२०२२ 
७ श्री. पी. एस. महाडीक कनि. सहा. ३१.०५.२०२१ 
८ | at. एस. डी. आखाडे पंपचाळक ३१.०५.२०२३ 
९ श्री. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस ३१.०५.२०२८ 
| qo | o श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
शिव q श्री. एस. आर. लांडगे मेस्त्री ३१.०५.२०२३ 
१२ श्री. ए. व्ही. मुळ्ये मुकादम ३०.०८.२०२२ 
93 | ot. व्ही. के.शितप जोडारी ३०.०६.२०२६ 
१४ | श्री. एस. एस. रावणंग जोडारी ३०.०६.२०२१ 
१५ श्री. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
१६ श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
१७ | श्री. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१८ | at. पी. बी. पवार मजूर ३०.०६.२०२१ 
१९ | श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


२० _ | at. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
२१ | श्री. के. जी. शितप मजूर ३०.०६.२०२८ 
२२ | at. डी. पी. निबरे मजूर ३०.०४.२०३१ 
२३ | ait. जी. जी. बाईत मजूर ३१.०८.२०२३ 
२४ श्री. एस. एस.निंगावले मजूर ३१.०५.२०२५ 
२५ श्री. एस. आर. खापरे मजूर २८.०२.२०२७ 
२६ श्री. ए. टी. कनावजे मजूर ३०.०६.२०२५ 
२७ श्री. पी. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 
२८ श्री. टी. व्ही. मोहिते मजूर ३०.०६.२०२१ 
२९ श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
३० श्री. यु. पी. महाडीक मजूर ३०.०९.२०२६ 
३१ । श्री. सी. डी. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
३२ श्री. एस. सी. मेहता मजूर ३१.०८.२०२९ 
३३ श्री. व्ही. एस. मावळणकर मजूर ३०.०४.२०२१ 
३४ श्री. डी. टी. दळवी मजूर ३१.०३.२०२१ 
३५ | श्री. igh शोख महंमद नांदगांवकर | मजूर २९.०२.२०२४ 
३६ | श्री. अशोक रघुनाथ चिकणे जोडारी ३१.०३.२०२७ 

BALASAHEB 

BABASAHEB 

HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


